मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची 
दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू २३२१/प्र.क्र.९/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १५ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : साजेसू २३२१/प्र.क्र.९/१४-अ, 
दिनांक १३.१.२०२१ 
शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती 
सामायिक ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन दिनांक ९.९.२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली 
होती. यासंदर्भात आक्षेप/त्रुटी असल्यास दिनांक ३१.०१.२०२१ पर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे 
पाठविण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन विभागांना कळविण्यात आले होते. तथापि, मंत्रालयीन विभागांकडून 
कोणत्याही त्रुटी/आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. सबब, प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची अंतरिम करण्यात येत असून, ती 
या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट- अ येथे जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११ मधील 
सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या 
दिनांक २९.१२.२०१७ मधील सुचनांनुसार फक्त खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आल्यामुळे दिनांक १.१.२०१८ पासून पुढील वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर 
पदोन्नती दिलेल्या निवडश्रेणी लघुलेखकांना अद्याप नियमित नियुक्तीचा दिनांक देण्यात आला नाही. 
त्यामुळे त्यांची ज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली नाही. यास्तव सदर वरिष्ठ स्वीय सहायक यांची नावे 
परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 
३. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी सदरहू ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी. तसेच, 
आपल्या विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायक संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 
५. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२१०२१५१५३७५७५५०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VRISHALI VINOD __ ध्य ळात टा 


S = Maharashtra, 0 = Government Of Maharashtra, 
BHINGARDE Date: 2021.02.18 154611 s0880 
(वृषाली वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१. संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२. उपसचिव (श्री.रा.वि.कुलकर्णी) यांचे स्वीय सहायक 

(प्रत India Code Portal वर अपलोड करणेकरीता) 
३.निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ) 


शासन परिपत्रक क्र.साजेसू-२३२१/प्र.क्र.९/१४-अ, दिनांक १५ फेब्रुवारी, 2029 
परिशिष्ट - अ 
मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतरीम ज्येष्ठता सूची 


ज्येष्ठता | श्री/ श्रीमती | वरिष्ठ स्वीय मराठी/ | प्रवर्ग विभागाचे नांव जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा दिनांक ज्येष्ठतेचा दिनाक अभिप्राय 
क्रमांक सहायकाचे नांव । इंग्रजी 


0... | a. __| 
द.ना.वेटकोळी मराठी अज  |सामान्य प्रशासन विभाग ०१-०५-१९६५ 30-08-2023 0-02-2000 


gw 
me) 
E E 


i 
fat) 
4 
— 
pal 
| 
४, 
| गी 
e) 
we 
॥ | I ] | | I | | | 
me) 
vo 
592) 
cS 
AV 
8 
° 
9८ 
| | | | | | | ] | 
A 
8 
AD 
we 
AN 
f P 
—O 
A 
| | ॥ 1 | ] | | 
A) 
आ. 
ae) 
४, 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | श्री/ श्रीमती वरिष्ठ स्वीय मराठी/ । प्रवर्ग विभागाचे नांव जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा दिनांक स्थानिक पदोन्नतीचा दिनाक अभिप्राय 
क्रमांक सहायकाचे नांव इंग्रजी 


श्री क.स.मुल्ला मराठी खुला गृह विभाग २३-०६-१९६५ ३०-०६-२०२३ ०८-०२-२०१८ सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 


पत्रान्वये दि.०८.०२.२०१८ 


ज.गु.पाटील मराठी | इमाव वित्त विभाग १५-११-१९६३ ३०-११-२०२१ ०८-०२-२०१८ रोजी खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
आली. त्यामुळे ज्येष्ठता 
अनिश्चित आहे. 


हे.वि.केळसकर मराठी इमाव ।नगर विकास विभाग १३-०२-१९६५ २८-०२-२०२३ १६-०३-२०२० सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दि.१६.०३.२०२० रोजी 


श्रीमती fa. मराठी | खुला |सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग ०२-१२-१९६३ ३१-१२-२०२१ १६-०३-२०२० खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात आली. 
त्यामुळे ज्येष्ठता अनिश्चित आहे. 


